जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 
सन २०२०-२१ अंतर्गत निधी वितरण.. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा:- 9) नियोजन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक: जीवायो-१००७/प्र.क्र३९/का.१४४४, 
दि.१६ फेब्रुवारी, २००८ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिळ, २०२०. 
३) शासन निर्णय क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, दि.२८ एप्रिल, २०२० 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. ०४ मे,२०२०. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय शुद्धीपत्रक, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र. ६५/अर्थ-३, दि. १४ मे, २०२०. 
) 
) 


६) नियोजन विभाग,शासन परिपत्रक क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१ दि.२९ A, 2020 
७)नियोजन विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक-डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१ दि.३१ ऑगस्ट,२०२०. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दिनांक १६ एप्रिल २०२० च्या परिपत्रकान्वये निधी 
वितरण करण्यास सहमती देण्यात आली आहे. राज्यात कोरोना विषाणूमुळे उद्भवलेल्या साथीची परिस्थीती 
विचारात घेऊन सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षाकरीता अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चाच्या एकूण वार्षिक 
अर्थसंकल्पीत तरतूदींच्या 33% मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यास अनुसरून 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत सन २०२०-२०२१ मधील एकूण ₹९८००.०० कोटी 
अर्थसंकल्पित तरतूदीपैकी ₹ ९८०.०० (रुपये नऊशे ऐंशी कोटी फक्त) निधी, संदर्भाकित दिनांक २८ एप्रिल, 
२०२० च्या शासन निर्णयान्वये व ₹ १४७०.०० कोटी (रुपये चौदाशे सत्तर कोटी फक्त) निधी संदर्भाकित 
दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये असा एकूण ₹ २४५०.०० कोटी (रुपये दोन हजार चारशे 
पन्नास कोटी फक्‍त) निधी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना वितरीत करण्यात आला आहे. तसेच, जिल्हा वार्षिक 
योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२०२१ अंतर्गत अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात 
आलेल्या निधीमधून, "कोव्हिड-१९" या विषाणूमुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे राज्याची 
आर्थिक स्थिती गंभीर स्वरुपाची राहण्याची area असल्याने सदर वितरीत निधी खर्च करताना 
जिल्हाधिकारी तथा नियंत्रक अधिकारी यांनी काटकसरीच्या उपाययोजनांचा अवलंब करण्याबाबत 
संदर्भाधिन दिनांक २९ मे,२०२० च्या परिपत्रकान्वये सुचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
२. वित्त विभागाने आता जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२०२१ अंतर्गत अधिकचा 
योजनानिहाय ८% निधी (म्हणजे मूळ अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या एकूण ३३% निधी) वितरणास अनुमती 
दिलेली आहे. त्यास अनुसरुन जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२०२१ अंतर्गत मागणी क्र. 
ओ-१४ ते ओ-८५ अंतर्गत ८% अर्थसंकल्पित निधीचे “अर्थसंकल्प वितरण प्रणाली” (805) वर पुढील 


पृष्ठ ९ पैकी १ 


ane निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


सुचनांच्या अधिनतेने वितरण करण्यात येत आहे. सबब या अनुषंगाने पुढील आव्यक ती कार्यवाही त्वरीत 
करण्यात यावी. 

३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०२०/प्र.क्र.१९(१)/साधनसंपत्ती दि.१३.०४.२०२० अन्वये 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली “कोविड-१९ च्या प्रादुर्भावामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर 
होणाऱ्या परिणामांवरीलळ उपाययोजना करण्याच्या” अनुषंगाने घटित करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ 
उपसमितीच्या दिनांक १४.०४.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आलेल्या निर्देशानुसार, जिल्हा वार्षिक 
योजना ( सर्वसाधारण ) सन २०२०-२१ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या ३३% तरतूदीपैकी २५% म्हणजेच मुळ 
अर्थसंकल्पित तरतुदीतील ८.२५% निधी “कोविड-१९ (0०/-१९)” च्या प्रार्दुभावावरील 
उपाययोजनांकरीता व सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांच्या 
जिल्हास्तरीय “आरोग्य विषयक सुविधा (District Level Health Infrastructure )” बळकट करण्याकरीता 
राखीव ठेवण्यात आलेला होता व नियोजन विभागाचे पत्र क्र.डिएपी १०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१ दि.२९ मे, 
२०२० अन्वये हा ८.२५% निधी “Front Loading Expenditure” म्हणून खर्च करण्याची अनुमती देखील 
देण्यात आलेली होती. या पार्श्वभुमीवर व मंत्रीमंडळाच्या दिनांक ०६.०९.२०२० रोजी झालेल्या बैठकीत 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ मध्ये मुळ अर्थसंकल्पित निधीपैकी उपलब्ध होणाऱ्या 
३३% तरतूदीपैकी पुर्वी निश्चित करण्यात आलेल्या २५% निधीची मर्यादा वाढ करून ५०% म्हणजेच मुळ 
अर्थसंकल्पित तरतुदीतील १६.५०% निधी “कोविड-१९ (0०५0-१९)” च्या प्रार्दुभावावरील 
उपाययोजनांकरीता व सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांच्या 
जिल्हास्तरीय “आरोग्य विषयक सुविधा (District Level Health Infrastructure )” बळकट करण्याकरीता 
उपयोगात आणणे आवश्‍यक असल्याचे निर्देशित करण्यात आले आहे. 

(अ।। नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयांच्या अनुषंगाने आता असे कळविण्यात येत 
आहे की, सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांच्या जिल्हास्तरीय 
“आरोग्य विषयक सुविधा (District Level Health Infrastructure)” बळकट करण्याकरीता व “कोविड-१९ 
(Covid-98)” च्या प्रार्दभावावरील उपाययोजनांकरीता उपरोक्त परिच्छेद ३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ५०% 
निधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. 

(ब) जिल्हा ववार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत या आदेशान्वये वितरीत 
करण्यात येणाऱ्या ८% तरतूदी सोबतच्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये दर्शविण्यात आल्या आहेत. वरीलप्रमाणे 
जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत मूळ अर्थसंकल्पित निधीच्या ३३% निधी उपलब्ध 
झालेला असून, त्यापैकी ५०% निधी “कोविड-१९ (Covid-9)” च्या प्रार्दुभावावरील उपाययोजनांकरीता व 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांच्या जिल्हास्तरीय “आरोग्य 
विषयक सुविधा (District Level Health Infrastructure)” बळकट करण्याकरीता वापरणे आवश्‍यक आहे. 
प्रस्तुत निधी सोबतच्या “परिशिष्ट-ब” मध्ये दर्शविण्यात आला आहे. 

(क) जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०२०-२१ अंतर्गत उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदींपैकी 
५०% पर्यंत आवश्यकतेनूसार निधी प्राधान्याने “कोविड-१९ (0०५0-१९)” च्या प्रार्दुभावावरील 
उपाययोजनांकरीता व सार्वजनिक आरोग्य विभाग तसेच वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागांच्या 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


anes निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


जिल्हास्तरीय “आरोग्य विषयक सुविधांच्या (District Level Health Infrastructure )” बळकटीकरण 
होण्याकरीता उपयोगात आणावा. तसेच “कोविड-१९ (Covid-99)” च्या प्रार्दुभावावरील अनुज्ञेय 
उपाययोजनांकरीता राज्य झासनाच्या व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व आरोग्य संस्था, जसे की वैद्यकीय 
महाविद्यालय संलग्नीत रुग्णालये / महिला रुग्णालये /उपजिल्हा रुग्णालये/ ग्रामीण रुग्णालये/ प्राथमिक 
आरोग्य केंद्र व उपकेंद्र इत्यादी आणि “एकवेळची विशेष बाब” म्हणून आवऱ्यकतेनूसार जिल्हा सामान्य 
रुग्णालये/ संदर्भ सेवा रुग्णालये तसेच आवऱ्यकतेनूसार महानगरपालिका व नगरपालिकांमार्फत चालविण्यात 
येणाऱ्या रुग्णालयांकरीता “इतर जिल्हा योजना (Other District 8901818) * या योजनेंतर्गत निधी उपलब्ध 
करुन द्यावा. अशा प्रकारे “इतर जिल्हा योजना (Other District Scheme ) “अंतर्गत “एकवेळची विशेष बाब* 
म्हणून मान्यता द्यावयाच्या प्रस्तावांबाबत संबंधित जिल्ह्यांचे पालकमंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती 
यांना अवगत करुन जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती यांनी “प्रशासकीय मान्यता” 
द्यावी व जिल्हा नियोजन समितीच्या पुढील बैठकीत कार्योत्तर मंजूरी घेण्यात यावी. 

छ. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा शासन निर्णय उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२००९०८१५४२१३३३१६ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, itp तचा 
VI J FE SIN G F ATTESI NG 0. 000000) erry ou=PLANNING 


VASAVE crescent 
(वि. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

१. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र मुंबई/नागपूर 
२. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
३. सर्व जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती 
४. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
५. सर्व उपायुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, 
६. सर्व जिल्हा नियोजन अधिकारी, 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 
८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी,मुंबई 
९. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
१०.सर्व उपसचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग, मंत्रालय मुंबई 
११.वित्त विभाग (कार्यासन अर्थ-१६/व्यय-८), 
१२.निवड नस्ती-का/१४८१, नियोजन विभाग. 
१३. कक्ष अधिकारी (कार्या-१४२४,१४२६,१४८१-अ) नियोजन विभाग,मंत्रालय मुंबई. 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


परिशिष्ट- अ 
"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२०२१" 
नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का-१४८१, 


दिनांक ०८ सप्टेंबर,२०२० चे सहपत्र. 
(₹ हजारात) 
अ.क्र. । जिल्ह्याचे | मागणी | सन २०२०-२१चा | सन २०२०-२१ । यापूर्वी वितरीत | या आदेशान्वये 
नाव क्र. अर्थसंकल्पित | साठी प्राप्तहोणारा | एकूण निधी वितरीत निधी 
निधी निधी(३३%) 
za 2 3 8 षु ६ 9 
ओ-१४ ९७१६७५.००० ३२०६५२.७५० २४२९१८.७५० ७७७२३४.००० 
वि मुंबई शहर 
ओ-१५ ५२८३२५.००० १७४३४७.२५० १३२०८१.२५० ४२२६६.००० 
मुंबई ओ-१६ २९९३२९६.०००|  ९८७७८७.६८०| ७४८३२४.००० | २३९४६३.६८० 
२ 
STTIN योजत ७२०३०४.००० २३७७००.३२० | _१८००७६.०००| ५७६२४.३२० 
ओ-१८ २६७८५०२.००० ८८३९०५.६६० ६६९६२५.५०० | २१४२८०.१६० 
३ | ठाणे 
ओ-१९ १२८१४९८ .००० ४२२८९४.३४० २३२०३७४.५०० | १०२५१९.८४० 
ओ-२० १६६५१३२.००० ५४९४९३.५६० ४१६२८३.००० १३३२१०.५६० 
४ | रायगड 
ओ-२१ ६७४८६८.००० २२२७०६.४४० १६८७१७.००० | ५३९८९.४४० 
ओ-२२ १६५९१९४.००० ५४७५३४.०२० ४१४७९८.५००  १३२७३५.५२० 
५ | रत्नागिरी 
ओ-२३ ४५०८०६.००० १४८७६५.९८० ११२७०१.५०० ३६०६४.४८० 
ओ-२४ ११९९७१६.००० ३९५९०६.२८०| २९९९२९.०००| ९५९७७.२८० 
६ । सिंधुदुर्ग 
ओ-२५ २३०२८४.००० ७५९९३.७२० ५७५७१.००० | १८४२२.७२० 
ओ-२६ ५१८७४२३.००० १७११८४९.५९० | ।१२९६८५५.७५० | ४१४९९३.८४० 
७ | पुणे 
: ओ-२७ १३१२५७७.००० ४३३१५०.४१० ३२८१४४.२५० | १०५००६.१६० 
ओ-२८ २५९१५७६.००० ८५५२२०.०८० ६४७८९४.००० | २०७३२६.०८० 
८ | सातारा 
ओ-२९ ६५८४२४.००० २१७२७९.९२० १६४६०६.००० ५२६७३.९२० 
ओ-३० २३४०३३६.००० ७७२३१०.८८०| ४0८५०८४.००० | १८७२२६.८८० 
९ | सांगली 
ओ-३१ ५०९६६४.००० १६८१८९.१२० १२७४१६.००० ४०७७३.१२० 
ओ-३२ ३४४६५४९.००० |  ११३७३६१.१७० | ८६१६३७.२५० | २७५७२३.९२० 
(9 सोलापूर 
ओ-३३ ७९३४५१.०००।  २६१८३८.८३० | १९८३६२.७५० | ६३४७६.०८० 
99] कोल्हापूर । ओ-३४ २६०८४३९.००० ८६०७८४.८७० ६५२१०९.७५० | २०८६७५.१२० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-३५ ६९१५६१.००० २२८२१५.१३० १७२८९०.२५० | ५५३२४.८८० 

ओ-३६ ३३३७८००.००० ११०१४७४.००० ८३४४५०.००० | २६७०२४.००० 
१२ | नाशिक 

ओ-३७ ९१२२००.००० ३०१०२६.००० | २२८०५०.००० | ७२९७६.००० 

ओ-३८ १४३३१८६.००० ४७२९५१.३८० ३५८२९६.५०० | ११४६५४.८८० 
१३ | धुळे 

ओ-३९ 8६६८१४.००० १५४०४८.६२० ११६७०३.५०० ३७३४५.१२० 

ओ-४० २९६०४१९.००० ९७६९३८.२७० ७४०१०४.७५० | २३६८३३.५२० 
१४ | जळगांव 

ओ-४१ ७८९५८१.००० २६०५६१.७३० १९७३९५.२५० | ६३१६६.४८० 

ओ-४२ ३२६१२००.००० १०७६१९६.००० ८१५३००.००० | २६०८९६.००० 
१५ अहमदनगर 

ओ-४३ १४८८८००.००० ४९१३०४.००० २३७२२००.००० | ११९१०४.००० 

ओ-४४ ९८४०००.००० ३२४७२०.००० २४६०००.००० ७८७२०.००० 
१६ | नंदुरबार 

ओ-४५ १६६०००.००० ५४७८०.००० ४१५००.००० १३२८०.००० 

ओ-४६ २५३५८३६.००० ८३६८२५.८८० ६३३९५९.००० | २०२८६६.८८० 
१७ | औरंगाबाद 

ओ-४७ ७१९१६४.००० २३७३२४.१२० १७९७९१.००० | ५७५३३.१२० 

ओ-४८ १६२८६१९००० ५३७४४४.२७० ४०७१५४.७५० | १३०२८९.५२० 
१८ | जालना 

ओ-४९ ७२१३८१.००० २३८०५५.७३० १८०३४५.२५० | ५७७१०.४८० 

ओ-५० १८०७६८०.००० ५९६५३४.४०० ४५१९२०.००० | १४४६१४.४०० 
१९ | परभणी 

ओ-५१ १९२३२०.००० ६३४६५.६०० ४८०८०.००० १५३८५.६०० 

ओ-५२ २४४८९५०.००० ८०८१५३.५०० ६१२२२३७.५०० | १९५९१६.००० 
२० | नांदेड 

ओ-५३ ७०१०५०.००० २३१३४६.५०० १७५२६२.५०० | ५६०८४.००० 

ओ-५४ २३६३५५७.००० ७७९९७३.८१० ५६९०८८९.२५० | १८९०८४.५६० 
२१ | बीड 

ओ-५५ &3&883.000 २१००२६.१९० १५९११०.७५० ५०९१५.४४० 

ओ-५६ | २०९९४६५.०००|  ६९२८२३.४५० | 0२७८६६-२५० | १६७२५७.२०० 
२२ | लातूर 

ओ-५७ ३००५३५.००० ९९१७६.५५० ७५१३३.७५० २४०४२.८०० 
34 उस्मानाबा ओ-५८ २१००९८१.००० &83323.930 ५२५२४५.२५० १६८०७८.४८० 

4 ओ-५९ ५०७०१९.००० १६७३१६.२७० १२६७५४.७५० ४०५६१.५२० 

ओ-६० १०३०५७०.००० ३४००८८.१०० २५७६४२.५०० ८२४४५.६०० 
२४ | हिंगोली 

ओ-६१ ३१९४३०.००० १०५४११.९०० ७९८५७.५०० २५५५४.४०० 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-६२ २९८३८९८.००० ९८४६८६.३४० ७४५९७४.५०० |) २३८७११.८४० 
२५ | नागपूर 

ओ-६३ १०१६१०२.००० ३३५३१३.६६० |  २५४०२५.५००| ८१२८८.१६० 

ओ-६४ १२७६६५८.००० ४२१२९७.१४० ३१९१६४.५०० | १०२१३२.६४० 
२६ | वर्धा 

ओ-६५ ३५९३४२.००० ११८५८२.८६० ८९८३५.५०० | २८७४७.३६० 

ओ-६६ ११७३९२१.००० ३८७३९३.९३० २९३४८०.२५० ९३९१३.६८० 
२७ | भंडारा 

ओ-६७ ११७४७९.००० ३८७६८.०७० २९३६९.७५० ९३९८.३२० 

ओ-६८ १६७७६१५.००० ५५३६१२.९५० ४१९४०३.७५० १३४२०९.२०० 
२८ । चंद्रपूर 

ओ-६९ ८०८३८५.००० २६६७६७.०५० २०२०९६.२५० ६४६७०.८०० 

ओ-७० २२६३४८२.००० ७४६९४९.०६० |  0६४0८७०.५०० | १८१०७८.५६० 
२९ | गडचिरोली 

ओ-७१ ३००५१८.००० ९९१७०.९४० ७५१२९.५०० | २४०४१.४४० 

ier ओ-७२ १२७९२४२.००० ४२२१४९.८६० ३१९८१०.५०० | १०२३३९.३६० 

३० | गोंदिया 

ओ-७३ ३२५२५८.००० १०७३३५.१४० ८१३१४.५०० २६०२०.६४० 

ओ-७४ २११९९९१.००० ६९९५९७.०३० ८द२९९९७.७५० | १६९५९९.२८० 
३१ | अमरावती 

ओ-७५ ५९४००९.००० १९६०२२.९७० १४८५०२.२५० ४७५२०.७२० 

ओ-७६ ११७४६३०.००० ३८७६२७.९०० २९३६५७.५०० ९३९७०.४०० 
३२ | अकोला 

ओ-(७७ ४७५२३७०.००० १५६८७२.१०० ११८८४२.५०० ३८०२९.६०० 

ओ-७८ २३८९१०८.००० ७८८४०५.६४० ५९७२७७.००० | १९११२८.६४० 
३३ | यवतमाळ 

ओ-७९ ६१०८९२.००० २०१५९४.३६० १५२७२३.००० ४८८७१.३६० 

ओ-८० १८२७७८९.००० ६०३१७०.३७० ४५६९४७.२५० | १४६२२३.१२० 
३४ | बुलढाणा 

ओ-८१ ८४४७११.००० २७८७५४.६३० २१११७७.७५० | ६७५७६.८८० 

ओ-८२ १३७७०११.००० ४५४४१३.६३० ३४४२५२.७५० | ११०१६०.८८० 
३५ | वाशिम 

ओ-८३ ३२२९८९.००० १०६५८६.३७० ८०७४७.२५० २५८२३९.१२० 

ओ-८४ १११६०७३.००० ३६८३०४.०९० २७९०१८.२५० ८९२८५.८४० 
३६ | पालघर 

ओ-८५ ४५८९२७.००० १५१४४५.९१० ११४७३१.७५० ३६७१४.१६० 


एकूण 


२९८००००००.००० 


३२३४००००.००० 


२४५०००००.००० 


(७८४००००,००० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


anes निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


"जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२०२१" 


परिशिष्ट -ब 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का-१४८१, 


दिनांक ०८ सप्टेंबर, २०२० चे सहपत्र. 
(₹ हजारात) 
सन २०२०-२१चा | सन २०२०-२१ 

जिल्ह्याचे । मागणी पा य यां कोव्हिड-१९ निधी 
अ. ae - अर्थसंकल्पित प्राप्त ता 
नाव निधी नगी (स्तंभ ५ च्या ५०%) 

ओ-१४ ९७१६७५.००० ३२०६५२.७५० १६०३२६.३७६ 

१ | मुंबई हहर 
ओ-१५ ५२८३२५.००० १७४३४७.२५० ८७१७३.६२६ 
पात ओ-१६ २९९३२९६.००० ९८७७८७.६८० ४९३८९३.८४ 
२ उपनगर 
ओ-१७ ७२०३०४.००० २३७७००.३२० ११८८५०.१६ 
ओ-१८ २६७८५०२.००० ८८३९०५.६६० ४४१९५२.८२३ 
३ | ठाणे 
ओ-१९ १२८१४९८.००० ४२२८९४.३४० २११४४७.१७ 
ओ-२० १६६५१३२.००० ५४९४९३.५६० २७४७४६.७८ 
४ | रायगड र 
ओ-२१ ६७४८६८.००० २२२७०६.४४० १११३५३.२२ 
ओ-२२ १६५९१९४.००० ५४७५३४.०२० २७३७६७.०१ 
५ | रत्नागिरी 
ओ-२३ ४५०८०६.००० १४८७६५.९८० ७४३८२.९९ 
सिं ओ-२४ ११९९७१६.००० ३९५९०६.२८० १९७९५६३.१४ 
६ | सिंधुदुर्ग 
ओ-२५ २३०२८४.००० ७५९९३.७२० ३७९९६.८६ 
पुणे ओ-२६ ५१८७४२३.००० १७११८४९.५९० ८५५९२४.७९६ 
७ 
: ओ-२७ १३१२५७७.००० ४३३१५०.४१० २१६५७५.२०६ 
ओ-२८ २५९१५७६.००० ८५५२२०.०८० ४२७६१०.०४ 
८ | सातारा 
ओ-२९ ६५८४२४.००० २१७२७९.९२० १०८६३९.९६ 
ओ-३० २३४०३३६.००० ७७२३१०.८८० २३८६१५५.७४४ 
९ | सांगली र 

ओ-३१ ५०९६६४.००० १६८१८९.१२० ८४०९४.५६ 

ओ-३२ ३४४६५४९.०००| ११३७३६१.१७०|  €0६८६८०.५८६ 

qo | सोलापूर 9308 98.8 9G 

ओ-३३ ७९३४५१.००० २६१८३८.८३० 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


anes निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-३४ २६०८४३९.००० ८६०७८४.८७० ४३०३९२.४३६ 
११ | कोल्हापूर : 
ओ-३५ ६९१५६१.००० २२८२१५.१३० ११४१०७.५६६ 
ओ-३६ ३३3७८००.००० 99098198 .000 ५५०७३७.००० 
१२ | नाशिक = 
ओ-३७ ९१२२००.००० ३०१०२६.००० १५०५१३.००० 
धुळे ओ-३८ १४२३३१८६.००० ४७२९५१.३८० २३६४७५.६९० 
१३ धु 
ओ-३९ ४६६८१४.००० १५४०४८.६२० ७७०२४.३१० 
, ओ-४० २९६०४१९००० ९७६९३८.२७० ४८८७६९.१३६ 
१४ | जळगांव 
ओ-४१ ७८९५८१.००० २६०५६१.७३० १३०२८७०,.८६६ 
ओ-४२ ३२६१२००.००० १०७६१९६.००० ५३८०९८.००० 
१५ | अहमदनगर = 
ओ-४३ १४८८८००.००० ४९१३०४.००० २४५६५२.००० 
ओ-४४ ९८४०००.००० ३२४७२०.००० १६२३६०.००० 
१६ | नंदुरबार 
ओ-४५ १६६०००.००० ५४७८०.००० २७२३९०.००० 
ron ओ-४६ २५३५८३६.००० ८३६८९५.८८७ ४१८४१२.९४० 
१७ | औरंगाबाद 
ओ-४७ ७१९१६४.००० 239328.920 | _११८६६२.०६० 
ओ-४८ १६२८६१९.००० ५३७४४४.२७० २६८७२२.१३६ 
१८ | जालना 
ओ-४९ ७२१३८१.००० २३८०५५.७३० ११९०२७.८६६ 
ओ-५० १८०७६८०.००० ५९६५२३४.४०० २९८२६७.२०० 
१९ | परभणी 
ओ-५१ १९२३२०.००० ६३४६५.६०० ३१७३२.८०० 
ओ-५२ २४४८९५०.००० ८०८१५३.५०० ४०४०७६.७५० 
२० | नांदेड : 
ओ-५३ (9०१०५०.००० २३१३४६.५०० ११५६७३.२५० 
ओ-५४ २३६३५५७.००० ७७९९७३.८१० ३८९९८६.९०६ 
२१ | बीड र 
ओ-५५ ६३६४४३.००० २१००२६.१९०| _१९५०१३.०९६ 
ओ-५६ २०९९४६५.००० ६९२८२३.४५० ३४६४११.७२६ 
२२ | लातूर 
ओ-५७ ३००५३५.००० ९९१७६.५५० ४९५८८.२७६ 
ओ-५८ २१००९८१.००० ६९३३२३.७३० ३४६६६१2८६६ 
२३ | उस्मानाबाद र 
ओ-५९ ५०७०१९.००० १६७३१६.२७० के. 
२5 हिंगोली ओ-६० १०३०५७०.००० ३४००८८.१०० १७००४४.०५० 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


anes निर्णय क्रमांकः डिएपी-१०२०/प्र.क्र.६४/का.१४८१, 


ओ-६१ 392830,000 904899 .200 ५२७०५.९५० 
ओ-६२ २९८३८९८.००० ९८४६८६.३४० ४९२३४३.१७० 
२५ | नागपूर 
ओ-६३ १०१६१०२.००० ३३५३१३.६६० १६७६५६.८२३० 
ओ-६४ १२७६६५८.००० ४२१२९७.१४० २१०६४८.५७० 
२६ | वर्धा र 
ओ-६५ ३५९३४२.००० ११८५८२.८६० ९२९१.४३० 
| ओ-६६ ११७३९२१.००० 3.219393.230 |  १९३६९६.९६६ 
२७ | भडारा 
ओ-६७ ११७४७९ .००० ३८७६८.०७० १९३८४.०३६ 
; ओ-६८ १६७७६१५.००० ५५३६१२.९५० २७६८०६.४७६ 
२८ | वद्रपूर 
ओ-६९ ८०८३८५.००० २६६७६७.०५० १३३३८३.५२६ 
ओ-७० २२६३४८२.००० ७४६९४९.०६० ३७३४७४.५३० 
२९ | गडचिरोली 
ओ-७१ ३००५१८.००० ९९१७०.९४० ४९५८५.४७० 
aise ओ-७२ १२७९२४२.००० ४२२१४९.८६० 2990198 .8 30 
30 | गोंदिया 
ओ-७३ ३२५२५८.००० १०७३३५.१४० ५३६६७.५७० 
ओ-७४ २११९९९१.००० ६९९५९७.०३० ३४९७९८.५१६ 
३१ | अमरावती 
ओ-७५ ५९४००९.००० १९६०२२.९७० ९८०११.४८६ 
ओ-७६ ११७४६३०.००० ३८७६२७.९०० १९३८१३.९५० 
३२ | अकोला 
ओ-७७ ४७५३७०.००० १५६८७२.१०० ७८४२३६.०५० 
ओ-७८ २३८९१०८.००० ७८८४०५.६४० ३९४२०२.८२० 
३३ | यवतमाळ 
ओ-७९ ६१०८९२.००० २०१५९४.३६० १००७९७.१८० 
ओ-८० १८२७७८९.००० ६०३१७०.३७० ३०१५८५.१८६ 
३४ | बुलढाणा 
ओ-८१ ८४४७११.००० २७८७५४.६३० १३९३७७.३१६ 
ओ-८२ १२३७(७०११.००० ४५४४१३.६३० २२७२०६.८१६ 
३५ | वाशिम र 
ओ-८३ ३२२९८९.००० १०६५८६.३७० ३२९३.१८६ 
ओ-८४ १११६०७३.००० ३६८३०४.०९० १८४१५२.०४६ 
३६ | पालघर 
ओ-८५ ४५८९२७.००० १५१४४५.९१० ७५७२२.९५६ 
एकूण ९८०००००० 3३3२३४०००० १६१(७०००० 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


